बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ९.९.२०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 


या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील खालील अधिकाऱ्यांची विनंतीनुसार/प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या 


नावासमोर ealfasea Rad पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या | बदलीचे ठिकाण 


कार्यालयाचे नांव 
i | श्री. सचिन प्र. पाटील पदस्थापनेविना उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग क्र.१, ठाणे 
२ श्री. मोहनलाल बन्सीलाल पदस्थापनेविना उप कार्यकारी अभियंता, 
भोई सा.बां.रोहयो विभाग, धूळे 
3 श्री. संजोग ध. मेढे, जि.प. बांधकाम उप विभाग, | सा.बां.विशोष प्रकल्प उप 
मूल, जि. चंद्रपूर विभाग, चंद्रपूर 
४ श्री. प्रशांत प्र. जोशी सा.बां. विशेष प्रकल्प उप | उप अभियंता, दक्षता व गुण 
विभाग, चंद्रपूर नियंत्रण मंडळ, नागपूर 


५ श्रीम. प्रतिभा उदय वानखेडे |उप अभियंता, मुख्य | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप 
अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., | विभाग, हिंगणा 

नागपूर कार्यालय 
& श्री. स्वप्नील प्रकाडा विसावे, | सा.बां. उप विभाग क्र.२, | उप अभियंता, महाराष्ट्र 
धडगांव, जि. नंदुरबार अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक 

७ श्री. सर्जराव दुर्योधन उप अभियंता, महाराष्ट्र | उप अभियंता महाराष्ट्र 
बोरकर राज्य रस्ते विकास | मेरीटाईम बोर्ड, फोर्ट, मुंबई 
महामंडळ,मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१२./सेवा-२, दिनांक ९.९.२०१९ 


अ.क्र. । उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या | बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
८ | श्री.विनय कृ. पाझारे उप अभियंता तथा कार्यासन | मार्ग विकास उप विभाग क्र.८, 
अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई तुर्भे, नवी मुंबई 
९ श्री.सुरेश ज्ञानेश्रर कानडे । जि.प. बांधकाम उप | जि.प. बांधकाम उप विभाग, 
विभाग, खेड, जि. पुणे मावळ 
हिं श्री. प्रशांत नारायण ठाकरे ।उ.का.अ., सा.बा. fears | सा.बां उप विभाग, वसई 
प्रकल्प विभाग, आरे, 
गोरेगांव 
7 श्री.एन.आर.राठी सा.बां.उप विभाग, | सा.बां.उप विभाग, मारेगांव 
पांढरकवडा (  दि.३०.९.२०१९ रोजी 
श्री.आरेवार यांच्या 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१२ । श्री. लवेश पांडुरंग तांबे उ.का.अ. जि.प. बांधकाम | जि.प.(बां) उप विभाग, हिगोली 
विभाग, हिंगोली 
१३ । श्री.एस.व्ही.राणे, ठाणे खाडीपूल उप विभाग । विद्यापीठ अभियंता, मुंबई 
क्र.४, तुर्भे, नवी मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१४ | श्री.विनोद बाबू कदम मार्ग विकास उप विभाग | कृषी बांधकाम उप विभाग 
क्र.११, चेंबूर, मुंबई क्र.१, आरे, गोरेगांव 
१५ | श्री.विजय हिलाल मंगळे सा.बां.उप विभाग, पारोळा ।सा.बां.उप विभाग क्र.२, 
शिरपूर, जि.धूळे 
१६  श्री.रविंद्र बावीस्कर सा.बां.उप विभाग, एरंडोल | सा.बां.उप विभाग, पारोळा 
१७ | श्री.महेंद्र क्षीरसागर सा.बां.उप विभाग, कल्याण | जि.प.(बा उप विभाग, 
हातकणंगले 
१८ | श्रीमती प्रियंका आठवले जि.प.(बा उप विभाग, सा.बां.उप विभाग, मानोरा 
कारंजा लाड जि.वाशिम 


2. 


संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्‍त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एलळटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१२./सेवा-२, दिनांक ९.९.२०१९ 


ef उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 


गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 


करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची saga देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 


संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 


परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 


सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 


पदभार सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 


अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे 


करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, 


१९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु 
नयेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१५५१४२४८१८ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e Digitally signed by Swati Sachin Patil 
5 W a t | 5 a C h | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a405e95 1 c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d10410423ae 
d62a90cb7f77f7905b4d, 


© serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a | 5da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Swati Sachin Patil 


Date: 2019.09.09 15:57:45 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः एलटीएस-२०१९/ प्र.क्र.२१२./सेवा-२, दिनांक ९.९.२०१९ 


qo. 
११. 


१२. 


१३. 


१४. 
१५. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर/चंद्रपूर/पुणे/हिंगोळी/कोल्हापूर/वाशिम 
अधीक्षक अभियंता तथा सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 

प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, फोर्ट,मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक ( प्रशा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

प्रशासकीय अधिकारी, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धूळे/चंद्रपूर/नागपूर/नंदूरबार/नाशिक/पुणे/यवतमाळ/हिंगोली/ 
जळगांव/धूळे/कोल्हापूर/वाशिम 

सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.,(सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी प्रशासन-२, रोख शाखा, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


